मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे 
कार्यालय व या कार्यालयाशी संलग्न असलेली कार्यकारी 
अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई व कार्यकारी 
अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा) मुंबई आणि कार्यकारी 
अभियंता, जलविद्युत्‌ व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण 
विभाग, कळवा, ठाणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५२ पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदवा २०२३/प्र.क्र.४०/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१४.०३.२०२३. 
संदर्भ :- 9) शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०२२/प्र.क्र.३०/जवि, दिनांक २१.०९.२०२२. 
२) मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ(वि)/जविप्र/मुदतवाढ/ 
आ-१०/४१९, दि.१७.०२.२०२३ 

शासन निर्णय: 

मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे कार्यालय व त्यांच्या कार्यालयाशी संलग्न 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई व कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा), 
मुंबई आणि कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे या 
कार्यालयांतील ५२ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 
२. मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई या कार्यालयाच्या व संलग्न कार्यालयांच्या ५२ अस्थायी 
पदांच्या आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय-०३, २८०१, वीज,०१, जलविद्युत निर्मिती, (००१) संचालन व 
प्रशासन (१८) मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, (१८) (09) पंप बसविलेली घाटघर जलाशय 
योजना (कार्यक्रम) (२८०१ ५७२१) (१८) (०२) सरदार सरोवर प्रकल्प कार्यक्रम (२८०१ ५७३२) (१८) (०३) कुंभे 
जलविद्युत प्रकल्प (२८०१ ५७४१)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३१५१२१५४६०६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ॥॥॥३[॥॥॥ ॥॥॥ ४ याणी 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 


| NAM DA R RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.03.15 12:19:56 +05'30' 


सोबत : विवरणपत्र (अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 
3) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
४) अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
५) ofa. संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्र. मुदवा २०२३/प्र.क्र.४०/जवि, दि. १४.०३.२०२३ चे 


विवरणपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
अ.क्र | |. पयदांचीनावे | संख्या | 
मुख्य अभियंता(विद्युत) जलविद्युत प्रकल्प, मुंब 
१. प्वीय सहाय्यक १ 
एकूण a aa 
कार्यकारी अभियंता,नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंब 
१. कार्यकारी अभियंता १ 
२. उपअभियंता (Tara) २ 
३ कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) २ 
डं अनुरेखक १ 
ष्‌ वरिष्ठ लिपिक २ 
नि कनिष्ठ लिपिक/लिपीक टंकलेखक/टंकलेखर ष्‌ 
७ शिपाई 3 
८ PTR g 
एकूण | ९१७ | 
कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा),मुंब 
१, कार्यकारी अभियंता १ 
2. उप अभियंता (विवयां) २ 
३. कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) २ 
डं REF 1 १ 
ष्‌ वरिष्ठ लिपिक २ 
द कनिष्ठ लिपीक/लिपिक टंकलेखक/टंकलेखक ण्‌ 
७ RR 
८. RRR g 
एकूण १६ 
कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिंचन, गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाण 
१ कार्यकारी अभियंता (विवयां) १ 
२ उप अभियंता (विवयां) 4 
3 कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) 4 
¥ वरिष्ठ लिपिक १ 
ण कनिष्ठ लिपीक/लिपिक टंकलेखक/टंकलेखक ३ 
द्‌ अनुरेखक/आरेखक श्रेणी २ g 
७ खक/आरेखक श्रेणी ३ २ 
८ शिपाई २ 
९ [चोकोदारा  77777क्‍7_7क्‍क्‍ [110 
एकूण १८ 
एकूण प KR 
AMRUTA AJIT 
INAMDAR 


( अ.अ.इनामदार ) 


शासनाच्या अवर सचिव 


